जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा- प्रशासन (केंद्र 
हिस्सा ६०% व राज्य हिस्सा ४०%) या योजनेचे 
राज्य योजनेमध्ये रुपांतर करुन १००% राज्य 
योजना म्हणून राबविणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-११२१/प्र.क्र-४३/योजना-५ 
बांधकाम भवन,तळमजला 
२५, मर्झबान पथ, फोर्ट,मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : ०१ एप्रिल, २०२२. 


वाचा : 


१) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार च्या सन २००८ च्या मार्गदर्शक सूचना. 

२) ग्रा.वि.वि.,शासन निर्णय क्र.जिग्राप्र-२००३/प्र.क्र.१७४३/योजना-५, दिनांक १७.मार्च, 
२००४. 

३) शासन पत्र क्र.जिग्राप्र-२०१९/प्र.क्र.३०/योजना-५, दिनांक १९.०७.२०१९. 

ग्रा.वि.वि.,शासन निर्णय क्र. झेडपीए-२०२१/प्र.क्र.३५/पं.रा.१, दिनांक ०६.१०.२०२१ 

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. १.२००१५/२/२०२० - DRDA 


8 
पु 


— 


od 


(Compno .३७२७४२), दिनांक 09.99.2024. 


प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाचे वरील वाचा अ.क्र.५ पत्र क्र. १.२००१५/२/२०२० - DRDA (Comp. no. 


३७२७४२) दिनांक ०१.११.२०२१ अन्वये जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा- प्रशासन योजना बंद करण्याच्या 
सूचना देण्यात आलेल्या असून त्यानुसार दिनांक ०१.०४.२०२२ पासून केंद्र हिस्सा (६०%) मिळणे बंद 
होणार आहे. 

सदर योजना बंद करण्याऐवजी राज्य शासनाकडून १००% राज्य योजना म्हणून 
राबविण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. तसेच सदंर्भ क्र.५ च्या शासन निर्णयान्वये 
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांचे पुनर्गगण व बळकटीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-११२१/प्र.क्र-४३/योजना-५ 


शासन निर्णय:- 

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-प्रशासन योजना बंद करण्याऐवजी राज्य शासनाकडून १००% 
राज्य योजना म्हणून राबविण्याबाबत दिनांक ३१.०३.२०२२ रोजी मा. मंत्रीमंडळ बैठक संपन्न झाली. 
सदर बैठकीत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला. 


१) जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-प्रशासन योजना बंद करण्याऐवजी राज्य शासनाकडून 
१००% राज्य योजना म्हणून पुढील ५ वर्षे म्हणजेच दिनांक ०१.०४.२०२२ ते ३१.०३.२०२७ 
पर्यंत पूर्वीप्रमाणे सुरु राहील. 


२) जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-प्रशासन योजनेकरीता दिनांक ०१ एप्रिल, 2022 पासून १५ 
पदांऐवजी खालील ८ पदांचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात यावा. उर्वरित पदावरील 
अधिकारी / कर्मचारी यांच्या सेवा त्यांच्या मूळ आस्थापनेवर प्रत्यापीत करण्यात याव्यात. 


अ.क्र पदाचे नाव पदसंख्या 

१ प्रकल्प संचालक (अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्ग) विधि 

२ सहायक प्रकल्प संचालक (म.वि.से. वर्ग-२) ae 
सहायक लेखाधिकारी (वर्ग -3) शिका 

8 कार्यालय अधीक्षक शिका 

4 कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता | ह | 
विस्तार अधिकारी शिश 

9 वरिष्ठ सहायक शि 

८ लिपिक टंकलेखक (कनिष्ठ सहायक) शिका 
एकूण पदे ८ 


३) जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा - प्रशासन योजनेकरीता सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये 
रुपये ३६.७२ कोटी इतक्या निधीची तरतूद करण्यात यावी. 


४) सदंर्भ क्र. ४ च्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा बळकटीकरणाबाबत 
स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्यात येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-११२१/प्र.क्र-४३/योजना-५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२२०४०४१६०९४९३३२० असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


११, 
१२. 


१२३: 
१४. 
१५. 
१६. 


१७. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ARUN VASANT SHINDE 

A R U N DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=213d983c0c3b73519fal4c37396d 
VA SA N ग dOb3cf8f28e1 6bc2fb6620a5c4fdac6e7284, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=672D36CC7468AA812E66DB 


B4704FFEB120DD58831284824F4FBEC2A6F 
6602199, cn=ARUN VASANT SHINDE 


Date: 2022.04.04 16:54:21 +05'30' 
(अरुण व. रिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


अ.मु.स./प्र.स./सचिव, नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

अ.मु.स./प्र.स./सचिव (व्यय-१५/अर्थसंकल्प-१७/कोषा-प्रशा-४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी , उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा 
मजला, सिडको भवन, दक्षिण विंग, बेलापूर, नवी मुंबई 


. वित्तीय नियंत्रक तथा उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई. 

. अतिरिक्त संचालक,प्रकल्प आखणी व एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम कक्ष. 

. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृहनिर्माण, नवी मुंबई. 

. विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, (सवी. 

. मु.का.अ., जि.प.तथा अध्यक्ष, कार्यकारी समिती, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा,(सर्व). 


जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर वगळून), (सवी. 

प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, (सवी. 

कक्ष अधिकारी (वित्त-१), ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान रोड,मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सवी. 

संचालक, SA व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 

निवड नस्ती, कार्यासन योजना-५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


